दिनांक २० ते २५ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत रांची, 
झारखंड येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
व्हॉलीबॉल स्पर्धा (पुरुष व महिला) २०१९-२० मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.१२/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
209§-40/CCSCSB, दि.१०.१.२०२०. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/व्हॉळीबॉल/२०१९-२० 
दि.३.०२.२०२० व दि. १४.०२.२०२० 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/१९-२०/का-४/२८९, दि.१२.०२.२०२०. 
४. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/१९-२०/का-४/२९०, दि.१२.०२.२०२०. 
शासन निर्णय :- 


दिनांक २० ते २५ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत रांची, झारखंड येथे आयोजित करण्यात 

आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा 
संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. ३० जानेवारी, २०२० रोजी निवड चाचणी आयोजित 
करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र 
"क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर 
स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे (पुरुष 
संघ) होणाऱ्या रु. ६०,९२०/- (रुपये साठ हजार Awal वीस फक्‍त) व विवरणपत्र “ब-१” प्रमाणे (महिला संघ) 
होणाऱ्या रु. ७२,४९०/- (रुपये बहात्तर हजार चारशे नव्वद फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक १४ ते १७ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक २० ते २५ 
फेब्रुवारी,२०२० या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२० A.) पासून 
कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील 
प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय 
प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ 
व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, 
प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १४ ते २४ फेब्रुवारी, २०२० (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या काळातील 
कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता 
व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर 
सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.१२/क्रीयुसे-२, 


व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये 
मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी 
व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा- 
यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 
ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ अन्वये 
कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 
६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, HIST व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच 
शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत 
करण्यात यावी. 
७. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा 
व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग 
(२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 
८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपज्ञील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२४१४४९३७८८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
APPASING DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT. O= IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


RA M S | N G RAJ P U T NR 200 = SCHOOL EDUCATION 


Date: 2020.02.24 15:11:15 +05'30' 
(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 
६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 
९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ” (पुरुष संघ) 


दिनांक २० ते २५ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत रांची, झारखंड येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
व्हॉलीबॉल संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


पर्यवेक्षक (व्यवस्थापक) 


क्र. खेळाडूचे नावव पदनाम | gHyc  किटबँग विभाग / कार्यालय 
गि श्री. अजिक्य पाटील होय | होय | ताकारी विद्युत उपसा सिंचन विभाग, 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ सांगली. 
२ श्री. विजयकुमार ना. पळसेकर, | होय | होय ।कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे, गोंदिया 
वरीष्ठ लिपिक विभाग, गोंदिया. 
३ | il. कौशल सुरेद्र बेळेकर होय होय | प्रबंधक, महाराष्ट्र महसूल 
लिपीक न्यायाधिकरण, मुंबई, फोर्ट, मुंबई. 
४ श्री. शंकर संजयकुमार रेनापुरे | होय | होय | सामान्य रुग्णालय, शिवाजी कॉलेजच्या 
अधिकपरिचारक समोर, उदगीर. जिल्हा - लातूर. 
५ श्री. सलमान यासिम खान होय | होय | स्थानिक निधी परिक्षक, चंद्रपूर. 
कनिष्ठ लेखापरिक्षक 
६ | श्री. निखिल गुजर नाही | नाही | नगर परिषद अकोट (प्रतिनियुक्ती) 
कर व प्रशासकीय सेवा श्रेणी-क जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोट. 
श्री. प्रकाश ga, काळजीवाहक | नाही | नाही | समाज कल्याण विभाग, लातूर 
श्री. दत्तप्रसाद कालेलकर होय | होय | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
जवान रत्नागिरी. 
९ | att. राजू जयसिह राठोड होय | होय | तहसिल कार्यालय, किनवट, 
कनिष्ठ लिपिक जिल्हा - नांदेड 
1 ० | श्री. महेश गंगाधर मुंढे होय | होय ।कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प 
कनिष्ठ अभियंता विभागीय पथक, आंबडपाल, ता. कुडाळ. 
११ | १ | श्री. राहुल ब. बोईनवाड, जवान | नाही । नाही | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, परभणी. 
१२ | श्री. योगेश सुरेश निंभेकर होय | होय ।महिलाव बालविकास विभाग, मंत्रालय, 
वरिष्ठ लिपिक मुंबई. 
१३ | श्री. आनंदा हेगडे, शिपाई नाही | नाही | अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळा, बांद्रा, 
(प्रशिक्षक) मुंबई. 
१४ | श्री. शेख अयर अकबर होय | होय | जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय, ता. 
वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा औसा, जिल्हा- लातूर. 


Digitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 


APPASING RAMSING fists ¢ कळी 


RAJPUT 


म N, 8८ 
,O= IENT OF MAHARASHTRA, 
OU = SCHOOL EDUCATION AND SPORT DEPT 
Date: 2020.02.24 15:11:31 +05'30" 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” (पुरुष) 


दिनांक २० ते २५ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत रांची, झारखंड येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 


व्हॉलीबॉल संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


तपशील 


निवड चाचणी आयोजनापूर्वीचा खर्च. 


१ । निवड चाचणीसाठी मैदान आखणी व इतर व्यवस्था 


निवड चाचणी, व्हालळीबाळ संघटनेच्या प्रतिनिधी / पंच मानधन व अल्पोपहार 


खर्च 
निवड चाचणी दिवशी करावा लागणारा संकीर्ण खर्च 


(टपाल, दुरध्वनी, स्टेशनरी व फॅक्स यावरील खर्चासह) 


४ | निवड चाचणी व सराव यासाठी प्रथमोपचार औषधे 


ौ 


A) 


०९ ट्रॅकसूट प्रत्येकी रु. ८००/- प्रमाणे 
4 


१४ जोडी निकप प्रत्येकी रु. १५०/- प्रमाणे 


१४ पायमोजे प्रत्येकी रु. ८०/- प्रमाणे 
१० | १४ पॅन्थर सपोटरस प्रत्येकी रु.३००/- प्रमाणे 
क 


१४ टॉवेल प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे 
१४ रिस्ट बॅन्ड रु.१५०/- प्रमाणे 


१४ जोडी शुज प्रत्येकी रु. ८००/- प्रमाणे 


२ नग व्हॉलीबॉल (9 नग B.9,000/-)= १०००५ 2 
सराव शिबीरासाठी मैदान आखणी, व्हालळीबाल कोर्ट भाडे व इतर व्यवस्था 


(प्रतिदिन रु. ७००/- प्रमाणे तीन दिवसासाठी) 

स्पर्धेसाठी येणारा संकीर्ण खर्च (प्रथमोपचार खर्चासह) 

४ 
: 


A P PAS | N G RAM S | N G raves = APPASING RAMSII 


INMENT OF MAHARASHTRA, 
EPT 


arashtra, O = GOVERI 
RAJ P U T OU = SCHOOL EDUCATION AND SPORT 
Date: 2020.02.24 15:11:43 +05'30' 


(आ. रा. राजपूत) 


रुपये | 


IN 


2000 


2000 


५०० 


५०० 


४५०० 


(9000 


(9000 


(७२०० 


११२०० 


१४०० 
२१०० 
२१०० 
११२० 
४२०० 


२००० 


२१०० 


५०० 
२००० 


१५०० 


६०९२० 


Digitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


IG RAJPUT, C = IN, 9 > 


DI 


विवरणपत्र- क 
दिनांक २० ते २५ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत रांची, झारखंड येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या व्हॉलीबॉल संघाची निवड करण्यासाठी दि. ३० जानेवारी, २०२० रोजी निवड चाचणीसाठी 


उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
व्हि श्री. अजिक्य पाटील ताकारी विद्युत उपसा सिंचन विभाग, सांगली. 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ 
Q श्री. राकेश ग. भांडवळकर अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, 
वरिष्ठ लिपिक नागपूर. 
३ | al. कौशल सुरेद्र बेळेकर प्रबंधक, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुंबई, 
लिपीक फोर्ट, मुंबई. 
४ | श्री. शंकर संजयकुमार रेनापुरे सामान्य रुग्णालय, शिवाजी कॉलेजच्या समोर, 
अधिकपरिचारक उदगीर. जिल्हा & लातूर. 
५ | श्री. सलमान यासिम खान स्थानिक निधी परिक्षक, चंद्रपूर. 
कनिष्ठ लेखापरिक्षक 
६ | श्री. निखिल गुजर नगर परिषद अकोट (प्रतिनियुक्ती) जिल्हाधिकारी 
कर व प्रशासकीय सेवा श्रेणी-क कार्यालय, अकोट. 
श्री. प्रकाश ga, काळजीवाहक समाज कल्याण विभाग, लातूर 
श्री. दत्तप्रसाद कालेलकर, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रत्नागिरी. 
जवान 
९ श्री. राजू जयसिह राठोड तहसिल कार्यालय, किनवट, जिल्हा - नांदेड 
कनिष्ठ लिपिक 
शि ० | श्री. महेश गंगाधर मुंढे कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभागीय 
कनिष्ठ अभियंता पथक, आंबडपाल, ता. कुडाळ. 
rae १ श्री. राहुल ब. बोईनवाड, जवान अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, परभणी. 
१२ | श्री. योगेश सुरेश निंभेकर महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वरिष्ठ लिपिक 
१३ | श्री. अमोल व्ही. खरात, जवान अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, सातारा 
१४ | श्री. अशोक के. बुकटे, मजूर उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
उपविभाग, उदगिर, जिल्हा लातूर. 
१५ | श्री. दिलीप गो. कडू, अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा, मुंबई. 
वरिष्ठ लिपिक 
१६ | श्री. आनंद वसंत हेगडे, शिपाई अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळा, बांद्रा, मुंबई. 
१७ | at. मारुती ज्ञानेश्वर कांगणे अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळा, बांद्रा, मुंबई. 
विश्लेषण रसायन शास्त्रज्ञ 
१८ श्री. दिगंबर रामदास सिरामे अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळा, बांद्रा, मुंबई. 
वैज्ञानिक अधिकारी 


१९ | श्री. युवराज हणमंतराव कसबे, लिपिक | नगरपरिषद औसा, ता. औसा, जिल्हा- लातूर. 

२० | श्री. अविनाश बाबूराव भगत अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास 
सहाय्यक आरेखक प्राधिकरण, जळगांव, ता. जिल्हा- जळगांव. 

२१ | श्री. शोख अयर अकबर जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय, ता. औसा, 
वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक  । जिल्हा- लातूर. 

२२ | श्री. संदीप मनोहर यादव महाधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र 


शिपाई 


राज्य पी.डब्ल्यू.डी. बिल्डींग, मुंबई. 


२३ 


श्री. नितीन प्रकाठा भोकरे 
लिपिक टंकळेखक 


नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, 
चर्चगेट, मुंबई. 


२४ | at. आशिष चावरे, शिपाई शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ. 

२५ श्री. प्रकाश बालाजी बुरसे, केअर टेकर | समाज कल्याण विभाग, लातूर. 

२६ | श्री. विजयकुमार ना. पळसेकर, जलसंपदा विभाग, नागपूर. ( गोंदिया) 
वरिष्ठ लिपिक 

२७ | at. शोएब फैजअहमद बेगमपूर, जवान | राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर. 

२८ | श्री. चेतन शिवाजी व्हनगुंटी, जवान राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर. 

२९ | al. प्रशांत इश्वर शास्त्रकार जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
कनिष्ठ अभियंता (गासीखुर्द डावा कालवा विभाग, वाही पवनी) 

३० | at. धर्माकांत दारसिबे, कृषि सहाय्यक | तालुका कृषि अधिकारी, चिखलदरा hey 

अचलपूर, जिल्हा - अमरावती. 

३१ | श्री. विजय मोहन जाधव ईविटा इम्प्रेत इमारत, ग.द. आंबेकर मार्ग, परेल 
शिक्षण निरिक्षक दक्षिण विभाग व्हिलेज, परेल, मुंबई. 

३२ | श्री. सिध्देशा जयवंत जगताप महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

३३ | ait. महेश रविद्र कुलकर्णी महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

३४ | श्री. अनिकेत द. राणे महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबइ. 
लिपिक टंकलेखक 

३५ | श्री. निखील ना. भंडारे स.क.अ स.प.व व. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३६ | श्री. सलमान यासीन खान स्थानिक निधी लेखा परिक्षक, चंद्रपूर. 
कनिष्ठ लेखापरीक्षक 

३७ श्री. प्रशांत लोखंडे महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबइ. 
लिपिक टंकलेखक 

३८ | श्री. सुनिल आगरकर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


कक्ष अधिकारी 


Digitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 
APPASING RAM SING ooo ee ee ee 


OU = SCHOOL EDUCATION AND SPORT DEPT 


R AJ P U T Date: 2020.02.24 15:11:59 +05'30' 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “अ-१” (महिला संघ) 


दिनांक २० ते २५ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत रांची, झारखंड येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
व्हॉलीबॉल संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅकसूट | किटबँग | विभाग / कार्यालय 
| 9 | श्रीमती स्नेहा हारद पवार, जवान | होय होय | अधीक्षक, राज्य उत्पाद शुल्क, नागपूर. 
२ | श्रीमती एकता तिजारे, होय होय | जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, अमरावती. 
कनिष्ठ लिपिक 
३ | श्रीमती सुप्रिया मा. काकड होय होय | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, वाशिम. 
भूकरमापक 
४ | श्रीमती मीना रविंद्र देवल होय होय | अधीक्षक, राज्य उत्पाद शुल्क, सांगली 
महिला जवान 
५ श्रीमती ज्योती शि. सूर्यवंशी होय होय | क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, म.रा. पुणे. 
क्रीडा अधिकारी 
६ । श्रीमती शिल्पा द. चाबुकस्वार होय होय | जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, मुंबई 
क्रीडा अधिकारी शहर, मुंबई. 
७ | श्रीमती राजश्री ज. गहेलवार होय होय | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 
कनिष्ठ अभियंता 
८ | श्रीमती योगिता रा. सोरते होय होय | कार्यकारी अभियंता, वर्धा पाटबंधारे विभाग, 
आरेखक वर्धा. 
९ कु. सुकन्या नरेंद्र देशमुख होय होय | कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय, बहुमजली 
कनिष्ठ अभियंता इमारती बांधकाम विभाग, चेंबूर, मुंबई. 
| ० | श्रीमती श्रुती प्रकाश नळकांटे होय होय | विधी व न्याय विभाग, का-८, मंत्रालय, मुंबई. 
सह कक्ष अधिकारी 
ष्‌ १ | श्रीमती स्नेहा बबन कांबळे होय होय | म्हेसाळ उपसा सिचन व्यवस्थापन उपविभाग 
कनिष्ठ अभियंता क्र.२, TSH), ताकारी म्हेशाळ उपसा सिंचन 
व्यवस्थापन विभाग, सांगली. 
१२ । श्रीमती वर्षा नानासाहेब रोठे होय होय | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपीक टंकलेखक 
१३ | श्री. दिलीप कडू होय होय | अधिदानव लेखा कार्यालय, बांद्रा, मुंबई. 
वरिष्ठ लिपिक, 
(प्रशिक्षक/व्यवस्थापक) 
APPASING DN Ci = APPASING RAMSING RAJPUT. C= 


RA M 5 | N G RAJ 2 U T MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 


2020.02.24 15:12:12 +05'30 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब-१” (महिला) 


दिनांक २० ते २५ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत रांची, झारखंड येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
व्हॉलीबॉल संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र तपशील रुपये 
अ) | निवड चाचणी आयोजनापूर्वीचा खर्च. _आयोजनापूर्वीचा खर्च 
र र 

२ | निवड चाचणी, व्हालीबाल संघटनेच्या प्रतिनिधी / पंच मानधन व अल्पोपहार २००० 
le 

3 | निवड चाचणी दिवशी करावा लागणारा संकौर्ण खर्च ५०० 


(टपाल, दुरध्वनी, स्टेशनरी व फॅक्स यावरील खर्चासह) 


निवड चाचणी व सराव यासाठी प्रथमोपचार औषधे ५०० 
खेळाडूंसाठी साहित्य खरेदी 


१३ किट बग प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे ६५०० 
१३ जसी प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे ६५०० 


२ 
३ | १३ ae प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे ६५०० 
१३ इनर रु.३५०/- प्रमाणे ४५५० 


१३ स्लॅक्स रु. ३००/- प्रमाणे ३९०० 
१३ Ch सूट प्रत्येकी रु.८००/- प्रमाणे १०४०० 
१३ टॉवेल प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे १३०० 
र 1 
93 RE बन्ड रु.१५०/- प्रमाणे १९५० 


५ 
७ 
८ 
११ | १३ पायमोजे प्रत्येकी रु.८०/- प्रमाणे १०४० 
१२ 
®) 
a 


१३ पॅन्थर सपोटर्स प्रत्येकी रु.३००/- प्रमाणे ३९०० 


प्रशिक्षण शिबीर :- 

२ नग व्हॉलीबॉल (१ नग रु.१,०००/-)न १०००, २ २००० 
सराव शिबीरासाठी मैदान आखणी, व्हॉलीबॉल कोर्ट भाडे व इतर व्यवस्था २१०० 
प्रतिदिन रु. ७००/- प्रमाणे तीन दिवसासाठी) 

३ | स्पर्धेसाठी येणारा संकीर्ण खर्च (प्रथमोपचार खर्चासह) १००० 


सराव शिबीरा दरम्यान चहापानावरील खर्च २००० 
सराव शिबीरासाठी उपस्थित प्रशिक्षकांचे मानधन (4oo/- x3 प्रती दिन) १५०० 
| एकूण रुपये: (रुपये बहात्तर हजार चारशे नव्वद फक्त) ७२४९० 


gitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 


A P PAS | N G DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, C = IN, 8 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION AND 
RAMSING RAJPUT sree 


Date: 2020.02.24 15:12:27 +05'30' 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२ 


AN 


विवरणपत्र “क-१” 


दिनांक २० ते २५ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत रांची, झारखंड येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या व्हॉलीबॉल संघाची निवड करण्यासाठी दि. ३० जानेवारी, २०२० रोजी निवड चाचणीसाठी 


उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


सहा. कक्ष अधिकारी 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
Fa श्रीमती स्नेहा शरद पवार, जवान | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर. 
Q श्रीमती एकता के. तिजारे, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, अमरावती. 
कनिष्ठ लिपिक 
३ । श्रीमती सुप्रिया मा. काकड उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, वाशिम. 
भूकरमापक 
४ | श्रीमती मीना रविंद्र देवळ अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली. 
महिला जवान 
५ श्रीमती ज्योती शि. सूर्यवंशी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, म.रा. पुणे. 
क्रीडा अधिकारी 
६ | श्रीमती स्नेहा शिवशंकर कांबळे । अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे. 
महिला जवान 
७ | श्रीमती राजश्री ज. गहेलवार मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 
कनिष्ठ अभियंता 
८ | श्रीमती योगिता रा. aed कार्यकारी अभियंता, वर्धा पाटबंधारे विभाग, वर्धा. 
आरेखक 
९ । कु. सुकन्या नरेंद्र देशमुख कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय, बहुमजली इमारती 
कनिष्ठ अभियंता बांधकाम विभाग, चेंबूर, मुंबई. 
ke o | श्रीमती श्रुती wera नळकांटे विधी व न्याय विभाग, का-८, मंत्रालय, मुंबई. 
सह कक्ष अधिकारी 
हि १ | श्रीमती स्नेहा बबन कांबळे म्हेसाळ उपसा सिचन व्यवस्थापन उपविभाग क्र.२, 
कनिष्ठ अभियंता बेळंकी, ताकारी ae उपसा सिंचन व्यवस्थापन 
विभाग, सांगली. 
१२ । श्रीमती वर्षा नानासाहेब रोठे गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपीक टंकलेखक 
१३ । श्रीमती मेधा देविदास अमृतकर । कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगांव. 
मोजणीदार 
१४ | श्रीमती शीला वैजीनाथ काथार । जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद. 
ळेखापाल 
१५ श्रीमती रोहिणी दिगंबर पाटील  । विधी व न्या विभाग, कार्या-९, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
१६ | श्रीमती योगिता अशोक देशमुख । गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१७ 


श्रीमती कल्याणी गजानन नरड 


लिपिक टंकळेखक 


सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१८ | श्रीमती ऐश्वर्या राजेंद्र राजे कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय, बहुमजली इमारती 
कनिष्ठ अभियंता बांधकाम विभाग, चेंबूर, मुंबई. 
१९ । श्रीमती रेश्मा अ. बोरकोडले कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय, बहुमजली इमारती 


सहा. अभियंता 


बांधकाम विभाग, चेंबूर, मुंबई. 


२० | श्रीमती स्नेहा रामलिंग उंबरे एकात्मिक घटक (सा.बां) विभाग, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
कनिष्ठ अभियंता मुंबई. 

२१ श्रीमती छाया दत्ता जामकर नियंत्रक शिधावाटप व संचाळक नागरी पुरवठा यांचे 
शिधावाटप निरिक्षक कार्यालय, रॉयल इन्शुरन्स इमारत, चर्चगेट, मुंबई. 

२२ | श्रीमती निलीमा मा. काकुळते सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र. 2, मध्य मुंबई, 
कनिष्ठ अभियंता भायखळा, मुंबई. 

२३ | श्रीमती प्रियंका बबन कुटे अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर. 
महिला जवान 

२४ | श्रीमती किरण कि. राठोड पुराभिलेख संचालनालय, काळा घोडा, मुंबई. 


लिपिक टंकळेखक 


२५ | श्रीमती सुप्रिया बाळू थोरात कार्यकारी अभियंता, एकात्मिक घटक (सा.बां.) विभाग, 
कनिष्ठ अभियंता मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

२६ | श्रीमती मीना राजेंद्र देवल अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली. 
मलि जवान 

२७ श्रीमती पुजा अशोक राजगुरु आयुक्‍त राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक, महाराष्ट्र 


महिला जवान 


राज्य, मुंबई. 


२८ । श्रीमती संध्या गोविंद बांबळे तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, अकोले, ता. अकोले, 
कृषि सेवक जिल्हा- अहमदनगर. 

२९ | श्रीमती तेजस्वी नं. मयेकर आयुक्‍त राज्य उत्पादन शुल्क, पी विभाग, मुंबई (उपनगरे) 
महिला जवान 

३० श्रीमती कल्पना हि. घोडे तालुका कृषि अधिकारी, ता. खेड, जिल्हा- पुणे. 
कृषि सहाय्यक 

३१ | शिल्पा द. चाबुकस्वार जिल्हा HIST अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर, मुंबई. 
क्रीडा अधिकारी 

३२ | श्रीमती स्वाती बावणे उपनियंत्रक, शिधा वाटप कार्यालय, कांदिवली, मुंबई. 


लिपिक टंकळेखक 


Digitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 
DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, C = IN, 


A २ PAS | N G S= Mahara. a SOvERNMENT OF 6 
MAHARASHTRA, OU = HHOOL EDUCATION 
RAMSING RAJPUT ७०४७५...» 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


